पूणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीस माहे नोव्हेंबर २०१९ 
ते एप्रिल २०२० या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-४/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२० 


१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, क्रमांक : ७॥०-मातंस 
०८०/४/२०१४-0/० DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोळ-३, 
दि.२५.०७.२०१६, दि.०५.०६.२०१७, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८ व 
दि.२३.१०.२०१९ 

४. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांचे दि.२६.०५.२०२० रोजीचे पत्र. 

. वित्त विभाग शासन शुद्धीपत्रक पत्रक दि.१४.०८.२०२० 


Cc 
ae 


प्रस्तावना :- 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता तांत्रिक सल्लागार म्हणुन गृह 
विभाग, शासन निर्णय दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. उक्त कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका अतिरिक्त 
सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.२३.१०.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार दि.३०.१०.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उक्त सल्लागारांना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन अदा करण्यात येते. 


पुणे हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने नोव्हेंबर २०१९ ते 
एप्रिल २०२० पर्यंत केलेल्या कामाचे देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने खाळीळप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीचे एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल->३ 


अतिरिक्‍त सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर नोव्हेंबर २०१९ ते एप्रिल २०२० पर्यंत केलेल्या कामाचे 
मानधन म्हणून एकुण रु.३५,२९,१३२/- (अक्षरी रुपये पस्तीस लाख एकोणतीस हजार एकरे बत्तीस 
फक्त) इतकी रक्कम मे.पीडब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 
देयकाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


# | Period | Month Resource Designation Man Month | Deployment} Applicable | Sub Total | GST @ 18% OPE Total 
Name Rate (INR) |(Percentage) | Amount per (INR) Claimed Amount 
Resource (INR) (INR) 

(INR) 


el fees 
1 Nov [Nikhil Motlag 524,700 94,446 6,19,146 
201 
Dec [Nikhil Motlag 524,700 94,446 6,19,146 
201 
poe ee = 
CG 77 % 77, 
% 7: eT 
CG 77 % 7, 


+ 
ष्ट 


+ 
ष्ट 


Nikhil Motlag |Senior Consultant 2,77,200 100% 1,94,040 3,67,290 4,33,402 
(After 30% | (After 30% (After 30% 
reduction) | reduction) reduction) 
After 30% 
reduction) 


j 9 


i 
9 


अ) उपरोक्त रकमा ह्या दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 
आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या 
प्रमाणात प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) संदर्भ क्र.४ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा 
देण्यात येत आहेत. सदर रकमांमध्ये नोव्हेंबर २०१९ ते एप्रिल २०२० या चार महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम 

अदा केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून 

समायोजित करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

सदर देयके ही अंमलात असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


ay 
~~ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल->३ 


ई) संदर्भाधीन 4 येथील शासन निर्णयानुसार सल्लागारांच्या या आर्थिक वर्षाच्या 
मानधनात ३० टक्के कपात करण्याच्या सुचनेनुसार माहे एप्रिल २०२० महिन्याच्या मानधनात 
३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "२०५५ - पोळीस, (00) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५ ०१६८)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९७/२०/व्यय-७ दि.०३.०९.२०२० 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२४१६३१५६३१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


D | Nn e ५ h A p p aj | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a85453ca984b74e28 


Saste ee 
(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई - ४०००२८ 

१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


Cc AW A -5 


o~ 
a 
न 


one GS &M 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


